साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील 
अस्थायी पदे सन २०२०-२१ साठी पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 

दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर,२०२०. 


वाचा:- 

१.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४ 

२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि. ५.५.२०११. 

३.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क.आस्था/कक्ष-१/सुधा.आकृतीबंध/पदेवाटप/२०११, 

दि.२८.१२.२०११ 

४.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१३/प्र.क्र.६१/२५-स,दि.०५/०४/२०१: 

५.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१९/प्र.क्र.३२/२५-स, दि.२७.०२.२०१५ 

६.शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, दि.२६.०३.२०२०. 

७.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.साआ/प्रशा-१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ 

सन २०२०/८९६३, दिनांक १३/०८/२०२० 

८. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा ६ येथील दिनांक २६.०३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्तालय व 
त्याखालील प्रादेशिक सहसंचाळक (साखर) कार्यालयांतील ११८ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दिनांक 
३१.०८.२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. आता साखर आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन 
वाचा ७ येथील पत्रान्वये सदर ११८ पदे दिनांक 09.08.2020 पासून पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सद्य:स्थितीत सदर ११८ अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२० 
पासून दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 


साखर आयुक्‍त कार्यालय व त्याखालील प्रादेशीक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील सोबत 
जोडलेल्या तक्ता "अ" व "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ११८ अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२० पासून दिनांक 
२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. दरम्यानच्या काळात कार्यासन (आस्था-१) 
आणि कार्यासन (५-स) या कार्यासनांनी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, 


उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. यानंतर सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता 
कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी. कार्यासन (आस्था-१) आणि कार्यासन (५-स) यांनी 
प्रशासकीय विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांचा तसेच, त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे 
नियोजन करुन त्वरित कार्यवाही करावी व सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक "व्ही-२, २४२५, सहकार (०१) (०८) साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण 
(२४२५१०५४) ०१-वेतन'' या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेशवित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये 
विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००९२८११४५३६०८०२ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Ramesh 
Pimpale = 
सोबत : THA 'अ' व तक्ता 'ब' (प्रशांत र. पिंपळे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. प्रधान महालेखापरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल-१, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८.महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९.महाळेखापाल-२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१२.कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, अमरावती, 
सोलापूर. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(विसू-१/(आ.पु.क.) 

१४.कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, 


१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१६.प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, 
अमरावती,सोलापूर. 

१७. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अवर सचिव (का.५-स)/(आस्था-१), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, दिनांक २५/०९/२०२० सोबतचे 
तक्‍ता "OT " 
साखर आयुक्तांचे कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


ज्ञ 
साखर आयुक्‍त 
na 
2 संचाळक (साखर) 
aa (रु.३७४००-६७०००-- ग्रेड पे B.C Loo) 


सहसंचालक (साखर) 3 
(रु.१५६००-३९१००- ग्रेड पे रु.६६००) 


aa 
8 सहायक संचालक (साखर) ह 
(रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे रु.४४००) 
4 सहायक संचालक (कृषि) 
(रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे रु.४४००) 
६ कार्यकारी अभियंता 
(रु.१५६००- ३९१००- ग्रेड पे रु.६६००) 
८ 
९ 


अस्थायी पदे 


9 लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ६ 


(रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे रु.४३००) 
कार्यालय अधिक्षक 
(रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे रु.४३००) 
सांख्यिकी सहाय्यक 
(रु.५२००-२०२००--ग्रेड पे रु.२८००) 
मुख्य लिपिक 
(रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे रु.४२००) 
वरिष्ठ लिपिक 
(रु.५२००-२०२००-- ग्रेड पे रु.२४००) 
कनिष्ठ लिपिक g 
(B.4200-20200+ ग्रेड पे रु.१९००) 
_ ग्रेड ig ” ) 1111 


4 
8 
१२ 
२ 


झेरॉक्स 


लघुटंकलेखक 
वाहनचालक 
शिपाइ 


क्र 
2 
2 
8 
& 


q 
q 
q 
q 
q 
रु.४४४०-७४४०-- TS पे रु.१६०० 


a 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


( 
झेरॉक्स यंत्र चाळक 
( 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स, दिनांक २५/०९/२०२० सोबतचे 


तक्ता "ब" 
सात प्रादेशिक कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


अस्थायी पदे 
सहसंचालक (साखर) 

(रु.१५६००-३९१००-- ग्रेड पे रु.६६००) 
उपसंचालक (साखर) 

(रु 


रु.१५६००-३९१००-- ग्रेड पे रु.५४००) 


कृषि अधिकारी नि 
रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे रु.४३००) 


सहकार अधिकारी (श्रेणी-१) 


अ.क्र 
३ 
( 
४ 
(रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे रु.४३००) 
4 
( 
8 


सहकार अधिकारी (श्रेणी-२) 
रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे रु.४२००) 


वरिष्ठ लिपिक 
(रु.५२००-२०२००- ग्रेड पे रु.२४०० 


( - रु.२४००) 

कनिष्ठ लिपिक व टंकलेखक 
(रु.३०५०-४५९०-- ग्रेड पे रु.१९००) 

८ लघुटंकलेखक 
(रु.५२००-२०२००-- ग्रेड पे रु.२४००) 


शिपाई १४--१--१५ 
P| हकक कककवेबेलक्य | 

वाहन चालक ६--१७ 
शिका 


एकूण पदे नि 
अस्थायी पदे 
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 4Q 
(सवीप्रादेशिक सहसंचालक (साखर कार्यालय) ६६ 


एकूण ११८ 


KRREKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


